महाराष्ट्र शासन 


अविवि-२०२२/प्र.क्र.२९/ का.०७, 
अल्पसंख्याक विकास विभाग, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा चौक 
मंत्रालय,मुंबई - ४०० ०३२ 
दि.२९/०७/२०२२ 


विषय :- प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रमातंर्गत (PMUVK), मौजा अकोट, जि.अकोला येथे १०० खाटांचे उप 
जिल्हा रुग्णालय बांधकामाच्या अंदाजपत्रकास WANA मान्यता देण्याबाबत: शुद्धीपत्रक 


संदर्भ :- शासन ज्ञापन, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्र. अ.वि.वि.-२०२२/प्र.क्र.२९/का.७, दि. २६.०४.२०२२ 


शासन शुद्धीपत्रक : 


उपरोक्त संदर्भाधीन दिनांक २६ एप्रिल २०२२ च्या शासन ज्ञापनामध्ये परिच्छेद क्रमांक दोन मधील अटी व 
शर्तीमध्ये खालील मुद्यांचा समावेश करण्यात येत आहे, 
१) प्रस्तावित बांधकाम हे पायाभुत सुविधा विकास कक्ष, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत करण्यात यावे. 
२) प्रस्तावित बांधकामाच्या सविस्तर अंदाजपत्रकास पायाभुत सुविधा विकास कक्षाअंतर्गत सक्षम स्तरावर तांत्रिक 
मान्यता देण्यात यावी. 
३) सदरचे मंजूर बांधकामाची निविदा प्रक्रीया ही दि.२३/०४/२०१५ च्या पायाभूत सुविधा विकास कक्षाच्या मार्गदर्शक 
कार्यप्रणालीनुसार करण्यात यावी. 


सदर शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आले असून त्याचा संकेतांक २०२२०८०३१५०५३२६०१४ असा आहे. हे शुद्धीपत्रक डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by ASHARANI UTTAM PATIL 
A H A R A N | DN: त, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=MINORITIES 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, 


2.5.4.20=751b2c8055022d 1e34bdf5fdf8e58 1 dfféb179e5724ad065 
622689aa67c1d693, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


UTTAM PATIL जाळ 
(311.3. पाटील) 
उप सचिव , महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१.प्रधान सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय मुंबई. 
२. आयुक्त (आरोग्य सेवा) तथा संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
३. संचालक-१, आरोग्य सेवा, मुंबई. 
४. संनियंत्रक तथा मुख्य अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम विभाग,अमरावती. 
५.अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, अमरावती. 
६.सह संचालक,आरोग्य सेवा (रुग्णालय राज्यस्तर), मुंबई. 
७.उपसंचालक,आरोग्य सेवा मंडळ,अकोला. 
८. वैद्यकीय अधिक्षक, उप जिल्हा रुग्णालय, अकोला . 
९.कार्यकारी अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, अकोला. 
१०. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जि. अकोला. 
११.विभागीय आयुक्‍त, अमरावती. 


